मागणी क्रमांक के-११ मुख्य लेखाश्ीर्ष “४८०१ 
वीज प्रकल्पांवरील भांडवली खर्च” सन २०२०-२१ 
या आर्थिक वर्षातील अंतिम तरतूद व बचतीची 
रक्कम प्रत्यार्पित करणेबाबत (कार्यक्रम). 


महाराष्ट्र शासन 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्र. बजेट-२०२१/प्र.क्र. ४१(६)/ऊर्जा-३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 

दिनांक : ३१ मार्च २०२१ 


वाचा:- 


१. शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.निधिवि-२०२१/प्र.क.१३/ऊर्जा-४, 


दिनांक ०८.०२.२०२१ 


२. शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.निधिवि-२०२१/प्र.क.१३/ऊर्जा-४, 


दिनांक २६.०३.२०२१ 


३. शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र संकिर्ण २०२०/प्र.क्र.५०/उर्जा-५, 


दिनांक ३१.०३.२०२१ 


४. शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र संकिर्ण २०२०/प्र.क्र.५१/उर्जा-५, 


दिनांक ३१.०३.२०२१ 


शासन निर्णय- 


सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात मागणी क्रमांक के-११, मुख्य लेखाशिर्ष ४८०१ वीज 
प्रकल्पांवरील भांडवली खर्च अंतर्गत केलेल्या एकूण कार्यक्रमांतर्गत तरतूद रुपये ३००,००,०२,०००/- 
(रुपये तीनशे कोटी दोन हजार फक्त) मधून रु.९२,५०,००,००० /- अंतिम अनुदान/ तरतूद ठेवण्यात येत 
असून रुपये २०७,५०,०२,०००/- प्रत्यार्पित करण्यास व राखीव लेखाशिर्षात जमा करण्यास झासन मंजूरी 
देत आहे.प्रत्यार्पित करण्यास व राखीव लेखाशिर्षात जमा करण्यास शासन मंजूरी देत आहे. 


बचतीची उपशीर्षवार विभागणी व कारणे खालीलप्रमाणे आहेत. (रक्‍कम हजारात) 
उपशीर्ष एकूण तरतूद अंतिम meat प्रत्या्पण कारणे 
तरतूद / बचत 
खर्च 
१ २ ३ 8 4 
मागणी क्र. के-११, ४८०१ वीज | मुळ २०००००० | ४२५००० | १५७५००० | कोरोना विषाणू 
प्रकल्पांवरील भांडवली खर्च, ०२ औष्णिक प्रादुर्भावाच्या 
विद्युत निर्मीती, १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील पार्श्वभूमीवर वित्त 
व इतर उपक्रमातील गुतवणूका पंचवार्षिक विभागाने उपलब्ध 
योजनेअंतर्गत योजना राज्य योजना (००, केळेळी मर्यादित 


(००)(०८) महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मीती 
कंपनीस भागभांडवल (कार्यक्रम) 
(४८०१४०८६) ५४ गुंतवणूका 


तरतूद वितरीत करुन 
उर्वरित तरतूद 
प्रत्या्पीत करण्यात 
आली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-२०२१/प्र.क्र. ४१(६)/ऊर्जा-३ 


उपशीर्ष एकूण तरतूद अंतिम peated प्रत्या्पण कारणे 
तरतूद / बचत 
खर्च 

Po २ ३ 8 a 
मागणी क्र. के-११, ४८०१ वीज | मुळ १०००००० | ५००००० | ५००००१ | कोरोना विषाणू 
प्रकल्पांवरील भांडवली खर्च, ०५ पारेषण व पुरवणी १ प्रादुर्भावाच्या 
वितरण, १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर | एकूण १००००१ पार्श्वभूमीवर वित्त 
उपक्रमातील गुतवणूका (०१) भांडवली विभागाने उपलब्ध 
गुंतवणूक, (०१)(०१) महाराष्ट्र राज्य विद्युत केळेळी मर्यादित 
मंडळ सुत्रधारी कंपनीमध्ये भागभांडवली तरतूद वितरीत करुन 
गुंतवणूक (महाराष्ट्र राज्य विद्युत्‌ वितरण उर्वरित तरतूद 
कंपनीमध्ये भागभांडवली गुंतवणूक) प्रत्यार्पीत करण्यात 
(कार्यक्रम) (४८०१४०९५) ५४ गुंतवणूका आली आहे. 
मागणी क्र. के-११, ४८०१ वीज 7 7 7 या बाबीसाठी केलेली 
प्रकल्पांवरील भांडवली खर्च, ०५ पारेषण व लाक्षणीक तरतूद 
वितरण, १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर प्रत्या्पीत करण्यात 
उपक्रमातील गुतवणूका (०१) भांडवली आली आहे. 
गुंतवणूक, (०१)(०२) महाराष्ट्र राज्य विद्युत 
मंडळ सुत्रधारी कंपनीमध्ये भागभांडवली 
गुंतवणूक (महाराष्ट्र राज्य विद्युत्‌ पारेषण 
कंपनीमध्ये भागभांडवली गुंतवणूक) 
(कार्यक्रम) (४८०१४१०१) ५४ गुंतवणूका 
एकूण ४८०१ ३,००,००,०२ | ९२,५०,०० | २०७,५०,०२ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२१०५१०१६३८२०८४१० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Nanasaheb 
Rajaram Dhane 
(ना. रा. ढाणे) 
शासनाचे अवर सचिव 

प्रत :- 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई-४०००२० 
२. महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र-२, नागपूर 
३ व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या., प्रकाशगड,वांद्रे (पूर्व), मुंबई 
४ व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मीती कंपनी मर्या., प्रकाशगड,वांद्रे (पूर्व), मुंबई 


५ व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या., प्रकाशगंगा,वांद्रे (पूर्व), मुंबई 
६ महासंचालक, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण, पशुसंवर्धन आयुक्‍तालयाशेजारी, स्पायसर 
कॉलेजच्या समोर, औंध,पुणे 
७ व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य होल्डिंग कंपनी मर्या., WHMIS, as (पूर्व), मुंबई-५१ 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-२०२१/प्र.क्र. ४१(६)/ऊर्जा-३ 


८ अधिदानव लेखा अधिकारी, (अराप / रालेवि-१), अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 
९ निवासी लेखा अधिकारी, वांद्रे (qd) मुंबई४०० ०५१ 

१० अवर सचिव (रोख), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

११ कक्ष अधिकारी (प्रशासन-१), उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय मुंबई-३२ 


१२ वित्त विभाग, /(अर्थसंकल्प-१३ / साधनसंपत्ती /साऊ / व्यय-१६) मंत्रालय, मुंबई, ३२. 


१३ नियोजन विभाग (का.१४६१), मंत्रालय मुंबई ४०००३२. 
१४ निवडनस्ती (ऊर्जा-३) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


